Reg. No . NPCITY / 236/ 2015 - 17 
Published on 26th March 2015 . 


All 


OR 


HERS 


HRILLIARIES 


V 


- 


- 


YATTA 


K 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक ८ ] 


गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९-२५ , २०१५/ फाल्गुन २८- चैत्र ४ , शके १९३६-३७ 


[ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १०. ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


भाग 


१- १३ 


भाग एक -शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ .,केवळ अमरावती विभागाशी १- ८ 

संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) , केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा . , अ . क्र . ४४२ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


संदर्भ : अवर सचिव , अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , शासन पत्र क्र . रॉकेल- २०१४ -प्र . क्र . २४१ -नापु- २७, दिनांक १२ फेब्रुवारी , २०१५ 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १४ - अकासा - कावि - ४०८ - २०१५ . 


दराप 


उपरोक्त नमूद संदर्भिय शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत घाऊक वितरकांच्या कमिशनमध्ये सुधारित दर प्राप्त झाल्यामुळे, त्या 
दराच्या अनुषंगाने घाऊक, अर्धघाऊक व किरकोळ केरोसीन परवानाधारकांचे केरोसीनचे दरामध्ये सुधारणा करण्याकरीता सदर केरोसीनचे दर निश्चीत 
करणे यासाठीचे आदेश, १९९३ , कलम -२ डी मधील परिच्छेद १ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , किरण गित्ते, जिल्हाधिकारी , अमरावती 
अ .-एक - १ ( १६२४ ) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १९- २५ , २०१५ / फाल्गुन २८- चैत्र ४ , शके १९३६- ३७ 


याद्वारे केरोसीनचे दर निश्चित करीत असून ते संपूर्ण जिल्ह्यात लागू करण्यात येत आहे. दिनांक १० फेब्रुवारी , २०१५ पासून जिल्ह्यात केरोसीन द्वारपोच 
योजना राबवावयाची असल्याने खालीलप्रमाणे सुधारीत केरोसीन दर निश्चित करण्यात येत आहे . सदर दर दिनांक १ फेब्रुवारी, २०१५ पासून लागू 
करण्यात यावे. 


सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित होणा- या केरोसीनचे सुधारित दर 


अ . क्र . 


केरोसीन डेपो 


तालुका 


( १) 


(२) 
गायगाव डेपो 
गायगाव डेपो 
गायगाव डेपो 
गायगाव डेपो 
गायगाव डेपो 
गायगाव डेपो 
गायगाव डेपो 
गायगाव डेपो 
गायगाव डेपो 
गायगाव डेपो 
गायगाव डेपो 
गायगाव डेपो 
गायगाव डेपो 
गायगाव डेपो 


१५. ९६ 


( दिनांक १ मार्च, २०१५ पासून लागू ) 

एजंटांनी करावयाचे अर्धघाऊक यांनी घाऊक यांनी ( ज्याठिकाणी ( ज्याठिकाणी 
विक्रीचे दर किरकोळ/हॉकर्स किरकोळ/हॉकर्स अर्धघाऊक विक्रेता घाऊक / अर्धघाऊक 
प्रति किलो यांना करावयाचे यांना करावयाचे हे किरकोळ / हॉकर्स विक्रेता हे किरकोळ / 

विक्री दर २०० विक्री दर २०० यांना केरोसीन हॉकर्स यांना 
लिटर 

लिटरचे विक्री करतील ) केरोसीन विक्री 

किरकोळ/ हॉकर्स करतील ) किरकोळ / 
विक्रीचे दर प्रति हॉकर्स विक्रीचे 

लिटर दर प्रति लिटर 

( ६ ) ( ७) ( ८ ) 
१६.१७० ३. २८० , १५ ३. २३४ १६.८६ १६.६६ 
१५. ६५० ३ . १७६,१५ ३ .१३० १६.३४ १६. १३ 
१५.६१० ३ . १६८ , १५ ३. १२२ १६. ३० १६. ०९ 
१५. ५०० ३ . १४६, १५ ३. १०० 

१६. १९ 

१५.९९ 
१५.४७० ३. १४० , १५ ३.०९४ १६. १६ 
१५.५९० ३ .१६४ ,१५ ३. ११८ 

१६. २८ 

१६. ०७ 
१५. ७६० ३ . १९८ , १५ ३ . १५२ १६. ४५ १६ .२४ 
१५ . ७३० ३. १९२, १५ ३. १४६ १६. ४२ १६ .२१ 
१५.८४० ३ .२१४ , १५ ३ . १६८ १६. ५३ १६.३२ 
१६. ३१० ३. ३०८ , १५ ३.२६२ 

१६. ७९ 
१६. २४० ३ . २९४ ,१५ ३ . २७० १६.९२ 

१६ . ८३ 
१६. ३५० ३ .३१६ ,१५ ३ . २७० १७. ०३ १६.८३ 
१६.०५० ३ .२५६ ,१५ ३.२१० १६. ७३ १६. ५३ 
१६ .०७० ३ .२६० ,१५ ३ . २१४ १६ . ७५ 

१६. ५५ 


(३) 
अमरावती 

भातकुली 
. . नांदगाव 
. . दर्यापूर 
. . अंजनगाव 
. . अचलपूर 

चांदुर बा . 
. . चांदुर रेल्वे 

धामनगाव 
तिवसा 
मोर्शी 
वरुड 

धारणी 
. . चिखलदरा 


१७. ०० 


१४ 


टीप -(१ ) शासन निर्णय , दिनांक ३ - ११- २००९ अन्वये अर्धघाऊक विक्रेत्यांना कमीशन प्रति किलो लिटर रुपये २०० प्रमाणे किरकोळ / हॉकर्स यांना 
रुपये २५० प्रति किलो लिटर मंजूर केले असून ते दर निश्चित करतांना विचारात घेतले आहे . 

( २ ) केरोसीन पुरवठा अर्धघाऊक वितरकामार्फत झाल्याचे गृहीत धरुन दर निश्चित केलेली असल्याने व किरकोळ विक्रेत्यांचे घाऊक विक्रेत्यांकडे 
केरोसीनची रक्कम जमा करतांना अर्धघाऊक वितरकांच्या कमीशन पोटी रक्कम रुपये २०० प्रति कि . ली . जमा केली असल्याने घाऊक वितरकाने ही रक्कम 
दरमहा चलानद्वारे शासनास जमा करावी . 

( ३ ) ज्या किरकोळ विक्रेत्यांचे दुकान दुर्गम डोंगराळ भागात आहे व ज्यांना कच्चा रस्त्याने वाहतूक करावी लागते असे किरकोळ विक्रेते प्रति 
लिटर २ पैसे जास्त दर आकारु शकतात . 

( ४ ) या जिल्ह्यात गायगाव, जिल्हा अकोला या डेपोतून केरोसीन पुरवठा होत असल्याने सदर डेपोचे दर विचारात घेवून दर व तसेच ६७ किलो मिटर 
वाहतुक द्वारे वितरण विचारात घेवून दर निश्चिती केली आहे . 

( ५ ) तालुका मुख्यालय ते किरकोळ विक्रेते या दरम्यान प्रत्यक्ष वाहतूक करणा- या रॉकेल परवानाधारकास लाभ देवून अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल 
विक्रीचे दर निर्धारित करण्यात आले आहे . 


अमरावती : 
दिनांक ९ फेब्रुवारी , २०१५ . 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी, अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १९- २५ , २०१५/ फाल्गुन २८- चैत्र ४ , शके १९३६-३७ 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४३ . 


जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , यांजकडून 


क्रमांक गावठाण- परिरक्षण-प्र . क्र . २१- २०१५ . 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक १०९३ -प्र . क्र . १९ - ल- १, दिनांक १८ ऑगस्ट , १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख 
विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर .- ४३२२ - स - ४- ९४ , दिनांक 
२२ सप्टेंबर , १९९४ अन्वये अमरावती विभागातील साजांची पुनर्रचना करणेत आली असून साजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


उपसंचालक , भूमि अभिलेख , अमरावती प्रदेश, अमरावती यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख, मनोरा यांचे 
अधिनस्त परिरक्षण भूमापक साजा मनोरामधील मौजे कवठळ हे गाव मंगरुळपीर तालुक्यातील असलेने त्यांचे कार्यक्षेत्रातून वगळून जनतेच्या सोयीचेदृष्टीने 
उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , मंगरुळपीर यांचेकार्यालयात वर्ग करणेबाबत प्रस्तावीत केलेले आहे. तसेच या कार्यालयाकडील एस .व्ही . सी . आर.-४३२२- स 
४ -९४, दिनांक २२ सप्टेंबर , १९९४ चे अधिसूचनेमध्ये मौजे धामणी हे गाव उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख, मनोरा, साजा मनोरामध्ये समाविष्ट झाले असून 
सदरचे गाव कारंजा तालुक्यातील असलेने उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख, कारंजा यांचे कार्यक्षेत्रातील साजा कारंजामध्ये समाविष्ट करुन अधिसूचना दुरुस्त 
करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . 


शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना- १०९३-प्र . क्र . १९ - ल - १, दिनांक १८ ऑगस्ट , १९९४ मधील परिच्छेद क्रमांक २ ( सात ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख, मनोरा, जि . वाशिम यांचे अधिनस्त 
साजा मनोरामधून मौजे कवठळ व मौजे धामणी ही गावे वगळून उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख, मनोरा यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत 
आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . जिल्हा/ तालुका 


मनोरा साजाची पुनर्रचना करुन होणा- या गावाचा/मिळकतींचा तपशील 
कार्यालयाचेनाव सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

( पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती ) दर्शविणारे प्रपत्र 


शेरा 


गावे मिळकती साजा 


गावे मिळकती 


( १) 
१ 


साजा 
(२) 

( ३ ) 
वाशिम , मनोरा. उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , मनोरा 


४३४ मनोरा 


मनोरा 
गिरोली 


मनोरा. 


४८० 


शेंदरजना 


५१२ 


पलोदी 


४६६ 


पोहरादेवी 


५९५ 


मनोरा ४३४ पुर्वीप्रमाणे कायम 
गिरोली ४८० पुर्वीप्रमाणे कायम 
शेंदरजना ५३७ पुर्वीप्रमाणे कायम 
पलोदी ४६६ पुर्वीप्रमाणे कायम 
पोहरादेवी ५९५ पुर्वीप्रमाणे कायम 
कुपटा ५३० पुर्वीप्रमाणे कायम 
इंझोरी ४६३ पुर्वीप्रमाणे कायम 
साखरडोह ३१४ पुर्वीप्रमाणे कायम 
फुलउमरी ८०७ पुर्वीप्रमाणे कायम 

उप . अ. भू . अ.,मंगरुळपीर 


कुमटा ५३० 
इंजोरी ४६३ 
साखरडोह ३१४ 
फुलउमरी ८०७ 


कवठळ 


५५० 


यांचेकडे वर्ग 


धामणी 


५१९ 


उप . अ . भू . अ ., कारंजा 
यांचेकडे वर्ग 


एकूण . . ११ गावे 


५६७० 


एकूण . . ९ गावे 


४६२६ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २ मार्च, २०१५ पासून होणेची आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १९-२५ , २०१५ / फाल्गुन २८- चैत्र ४, शके १९३६- ३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४४ . 


क्रमांक गावठाण -परिरक्षण -प्र . क्र . २२- २०१५ . 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक १०९३ -प्र . क्र . १९- ल - १, दिनांक १८ ऑगस्ट , १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख 
विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर .- ४३२२- स - ४- ९४, दिनांक 
२२ सप्टेंबर , १९९४ अन्वये अमरावती विभागातील साजांची पुनर्रचना करणेत आली असून साजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


उपसंचालक , भूमि अभिलेख, अमरावती प्रदेश , अमरावती यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , बार्शीटाकळी, 
जिल्हा अकोला यांचे अधिनस्त परिरक्षण भूमापक साजा बार्शीटाकळीमधील मौजे वनोजा गाव मंगरुळपीर तालुक्यातील असून उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , 
मंगरुळपीर यांचे कार्यक्षेत्रातील असलेने सदरचे गाव जनतेच्या सोयीच्यादृष्टीने त्यांचेकडे वर्ग करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . 


शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१०९३-प्र . क्र . १९ - ल-१ , दिनांक १८ ऑगस्ट , १९९४ मधील परिच्छेद क्रमांक २ ( सात ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे वनोजा हे गाव उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख ,बार्शीटाकळी , 
जिल्हा अकोला यांचे अधिनस्त साजा बार्शीटाकळीमधून वगळून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

परिशिष्ट 


बार्शिटाकळी साजाची पुनर्रचना करुन होणा- या गावांचा/मिळकतींचा तपशील 


अ . क्र . जिल्हा/ तालुका 


कार्यालयाचे नाव 


( पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती ) 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


शेरा 


(१) 


(२) (३ ) 
अकोला , उप अधीक्षक , भूमी 
बार्शीटाकळी . अभिलेख, बार्शीटाकळी . 


साजा गावे मिळकती साजा गावे मिळकती 

(६ ) 
बार्शीटाकळी बार्शीटाकळी १७९९ बार्शीटाकळी बार्शीटाकळी १७९९ पुर्वीप्रमाणे कायम 
सिंदखेड ५५४ 

सिंदखेड ५५४ पुर्वीप्रमाणे कायम 
राजंदा ७५९ 

राजंदा ७५९ पुर्वीप्रमाणे कायम 
महान ५९५ 

महान ५९५ पुर्वीप्रमाणे कायम 
पिंजर ८९९ 

पिंजर ८९९ पुर्वीप्रमाणे कायम 
कन्हेरीसरप ७३३ 

कन्हेरीसरप ७३३ पुर्वीप्रमाणे कायम 
वनोजा ७२६ 

. . . . उप . अ . भू . अ .,मंगरुळपीर 

यांचेकडे वर्ग 
एकूण . . ७ गावे ६०६५ एकूण . . ६ गावे ५३३९ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २ मार्च, २०१५ पासून होणेची आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४५ . 


क्रमांक गावठाण- परिरक्षण- प्र . क्र . २३- २०१५. – 


महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील क्रमांक १०९३-प्र. क्र . १९- ल -१, दिनांक १८ ऑगस्ट , १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख 
विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर.- ४३२२- स -४ -९४ , दिनांक 
२२ सप्टेंबर , १९९४ अन्वये अमरावती विभागातील साजांची पुनर्रचना करणेत आली असून साजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


उपसंचालक , भूमि अभिलेख , अमरावती प्रदेश , अमरावती यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये या कार्यालयाकडील अधिसूचना 
क्र . एस.व्ही . सी . आर.- ४३२२ - स- ४ -९४ , दिनांक २२ सप्टेंबर , १९९४ अन्वये मौजा धामणी, ता . कारंजा हे गाव उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख, मनोरा, यांचे 
अधिनस्त साजा मनोरामध्ये समाविष्ट आहे . सदरचे गाव कारंजा तालुक्यातील असून सद्यस्थितीत परिरक्षणाचे काम उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख, कारंजा 
यांचे कार्यालयाकडून होत असलेने या कार्यालयाकडील दिनांक २२ सप्टेंबर , १९९४ चे अधिसूचनेत दुरुस्ती होणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १९ -२५ , २०१५/ फाल्गुन २८- चैत्र ४ , शके १९३६-३७ 


शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना- १०९३-प्र . क्र . १९- ल- १, दिनांक १८ ऑगस्ट , १९९४ मधील परिच्छेद क्रमांक २ ( सात ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , कारंजा , जि . वाशिम यांचे अधिनस्त 
साजा , कारंजामध्ये दुरुस्ती करणेत येत आहे . 


परिशिष्ट 


जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म . रा.), पुणे यांचे कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर . ४३२२ - स- ४ - १९९४ , 

दिनांक २२ सप्टेंबर , १९९४ चे अधिसुचनेत दुरुस्तीप्रमाणे साजा कारंजामधील गावाचा/मिळकतींचा तपशील 


अ . क्र . जिल्हा/ तालुका 


कार्यालयाचे नाव 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


शेरा 


सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध 
( पुनर्रचनेपूर्वीची स्थिती) 


साजा 


गांवे मिळकती साजा 


गांवे मिळकती 


( ६) 


वाशिम , 


उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख, कारंजा उंबर्डी 


६४१ कारंजा 


उंबर्डी 


६४१ पुर्वीप्रमाणे कायम 


कारंजा . 


कारंजा . 


मनभा 


४५० 


मनभा 


४५० पुर्वीप्रमाणे कायम 


पोहा 


५६२ 


पोहा 


___ ५६२ पुर्वीप्रमाणे कायम 


काजळेश्वर ६०० 


काजळेश्वर ६०० पुर्वीप्रमाणे कायम 


कामरगाव 


८८५ 


कामरगाव ८८५ पुर्वीप्रमाणे कायम 


धनज बु . 


५५० 


धनज बु . 


५५० पुर्वीप्रमाणे कायम 


धामणी 


५१९ 


एकूण . . ६ गावे 


३६८८ एकूण . . ७ गावे 


४२०७ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २ मार्च, २०१५ पासून होणेची आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४६ . 


क्रमांक गावठाण- परिरक्षण -प्र . क्र . २४ - २०१५. 


महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागकडील क्रमांक १०९३-प्र . क्र . १९ - ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट , १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख 


विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर.- ४३२२ - स - ४-९४, 


दिनांक २२ सप्टेंबर , १९९४ अन्वये अमरावती विभागातील साजांची पुनर्रचना करणेत आली असून साजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या 


आहेत . 


अ .-एक -२ ( १६२४ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १९ -२५ , २०१५ / फाल्गुन २८ - चैत्र ४ , शके १९३६- ३७ 


उपसंचालक , भूमि अभिलेख , अमरावती प्रदेश, अमरावती यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख, मनोरा 


यांचे अधिनस्त परिरक्षण भूमापक साजा मनोरामधील मौजे कवठळ , ता . मंगरुळपीर हे गाव व उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , बार्शिटाकळी , जिल्हा 


अकोला यांचे अधिनस्त साजा बार्शिटाकळी मधील मौजे वनोजा , ता . मंगरुळपीर ही दोन्ही गावे मंगरूळपीर तालुक्यातील असलेने जनतेच्या सोयीच्या 


दृष्टीने सदरची गावे उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , मंगरुळपीर यांचे कार्यालयातील निमतानदार क्र . २ यांचेकडून करणेबाबत प्रस्तावित केलेले 


आहे . 


शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना- १०९३- प्र . क्र . १९ - ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट , १९९४ मधील परिच्छेद 


क्रमांक २ ( सात ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे कवठळ व मौजे वनोजा ही गावे उप 


अधीक्षक , भूमी अभिलेख , मंगरुळपीर , जिल्हा वाशिम यांचे आस्थापनेवरील निमतानदार क्र . २ यांचेकडून परिरक्षणास हाती घेणेकामी एतद्वारे मंजुरी देणेत 


येत आहे . 


परिशिष्ट 


मंगरुळपीर साजामध्ये समाविष्ट होणा- या गावाचा/मिळकतींचा तपशील 


अ . क्र . 


जिल्हा/तालुका 


कार्यालयाचे नाव 


परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव 


गाव 


मिळकती 


(३) 


१ 


वाशिम , मंगरुळपीर . 


उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , 


वनोजा 


७२६ 


उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , 
बार्शीटाकळी यांचेकार्यालयाकडून 


मंगरुळपीर 


वर्ग. 


कवठळ 


५५० 


उप अधीक्षक , भूमी अभिलेख , 
मनोरा यांचे कार्यालयाकडून 


एकूण . . २ गावे 


१२७६ 


वर्ग. 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २ मार्च, २०१५ पासून होणेची आहे . 


पुणे : 


एस . पी . कडुपाटील , 
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , 
भूमी अभिलेख , ( महाराष्ट्र राज्य) , पुणे . 


दिनांक २३ फेब्रुवारी , २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १९ -२५, २०१५/ फाल्गुन २८- चैत्र ४, शके १९३६-३७ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्याच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


शुक्रवार , फेब्रुवारी ६, २०१५/माघ १७, शके १९३६ . 


भाग १- ( असा .) ( अ. वि . पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . १ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


क्रमांक अ . का .- भू . सं .- प्र . अ .- कावि - १८१ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -२८९२ -११८० -सीआर - ९०- ९२( बी )- युडी- १३ , दिनांक ४ डिसेंबर 
१९९२ अन्वयेमंजूर झाली असुन ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ ला अंमलात आली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम 
३१ मधील पोट -कलम ( १ ) ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) अन्वये महानगरपालिका , अमरावती , जिल्हा अमरावती येथील महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेल्या 
विकास योजनामध्ये आरक्षण क्रमांक ४०१ ( खेळाचे मैदान ) करीता स . नं . १९३/ १अ , भो . वर्ग - १ , क्षेत्र ०. २५ हे . आर चा समावेश आहे . ( यापुढे ज्याचा 
निर्देश ‘ मंजूर विकास योजना असा आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचिमध्ये नमुद केलेली जमीन ज्यात उपरोक्त जमीन मौजा बडनेरा येथील अमरावती शहराच्या मंजूर विकास 
योजनेमध्ये खेळाचे मैदानासाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, आयुक्त , महानगरपालिका, अमरावती यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायदा , १९६६ चे कलम १२६ मधील 
पोट - कलम (२) अन्वयेजिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडे अर्ज सादर केलेला आहे . ( ज्यात उक्त महाराष्ट्र कायदा ) आणि मौजा बडनेरा येथील 
आरक्षण क्रमांक ४०१ ( खेळाचे मैदान) खाली क्षेत्रफळ ० . २५ हे. आर संपादित करण्याची मागणी केली आहे. ( भूसंपादन अधिनियम , १८९४) ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाचे नगर विकास विभाग , टीपीएस - २८९२ - ११८० -सीआर -९०- ९२ ( बी )- युडी - १३, दिनांक ४ डिसेंबर १९९२ अन्वये मंजूर 
झाली असुन ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ ला अंमलात आली आहे . आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३१ मधील 
पोट - कलम ( १ ) ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्याचे कलम १५१ मधील पोट - कलम ( १ ) अन्वये शासनाने 
शक्ती प्रदान करुन उक्त कायद्यातील कलम १२६ मधील पोट -कलम ( १), (२ ) आणि ( ४) अन्वये जिल्हाधिकारी , अमरावती , यांना शक्ती प्रदान 
करण्यात आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांची उक्त जमीन सार्वजनिक उपयोगाकरीता आवश्यक असल्याचे समाधान झाले असल्याने आणि 
उक्त जमिनीची निवाड्यानुसार येणारी पूर्ण रक्कम आयुक्त, महानगरपालिका, अमरावती यांनी अदा करावयाची आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १९-२५ , २०१५ / फाल्गुन २८- चैत्र ४, शके १९३६- ३७ 


आणि म्हणून , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्याचे कलम १२६ चे पोट- कलम ( ४) अन्वये तसेच भूसंपादन अधिनियम , १८९४ चे कलम 
६ अन्वये शक्ती प्रदान केलेली आहे . 


शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस - २८९२ - ११८० - सीआर -९० - ९२ ( बी )- युडी - १३ , दिनांक ४ डिसेंबर , १९९२ अन्वये 
मंजूर झाली असुन ती दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ ला अंमलात आली आहे . आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३१ 
मधील पोट- कलम ( १ ) ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) अन्वयेजिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी मौजा बडनेरा येथील उक्त जमीन मंजूर विकास योजनेमध्ये 
आरक्षण क्रमांक ४०१ ( खेळाचे मैदान ) मौजा बडनेरा स . नं . १९३ / १अ , भो . वर्ग - १ , क्षेत्र ०. २५ हे . आर संपादीत करण्याची मागणी केली आहे . 
( भूसंपादन अधिनियम , १८९४ ) आवश्यक असल्याची घोषणा केली आहे . 


उक्त जमिनीच्या संबंधित यापुढे करावयाच्या सर्व कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांची कामे पार पाडण्यासाठी भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम ३ खंड 
( क ) अन्वये याद्वारे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अमरावती यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . त्याचप्रमाणे त्यांना त्याची उक्त 
जमिनीच्या संबंधातील संपादनाची कार्यवाही आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करुन सुरु करावी असे निर्देश देण्यात येत आहे . 


उक्त जमिनीचा नकाशा उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अमरावती यांच्या कार्यालयात पाहणी करीता उपलब्ध आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा, तालुका , भूमापन क्रमांक / 
गांव स .न./सि .क्र ./ 

प्लॉट क्रमांक 


संपादनाचा 
उद्देश 


गांव नमुना आवश्यक असलेले भूसंपादन कार्यालयाचे 
७/ १२ प्रमाणे ( संपादीत करावयाचे) नांव व भूसंपादन 

भूधारकाचे अंदाजित जमीनीचे क्षेत्र प्रकरण क्रमांक 
जमिनीचे क्षेत्र 


( २) 


( ४ ) 


( ६ ) 


हे . आर 


हे . आर 


०२५ 


० २५ 


अमरावती, अमरावती , स .नं . १९३/ १अ , 
बडनेरा . 

भो . वर्ग- १ 


उप विभागीय अधिकारी आरक्षण क्रमांक ४०१ 
तथा भूसंपादन अधिकारी , ( खेळाचे मैदान ) 
अमरावती. 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 
रा . मा .क्र . १७-एल .ए . क्यू 
४७- बडनेरा - २०१४ - १५. 


अमरावती : 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०१५ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENTPRINTING ,STATIONERY AND PUBLICATION ,PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAMJAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001. AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 , 


